भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ९, २००४/भादर १८, शके १९२६ eR 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २००४ 

मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १०२००/सीआर-१२/परि-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम १३, च्या उप कलम १, अन्वये प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमटीए. १०२००/सीआर-१२/परिबहन ३, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००१ 
तसेच शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमटीए. १०२००/सोआर-१२/परिवहन ३, दिनांक ३१ मार्च 
२००१ ही अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन, दिनांक १ ऑगस्ट २००४ पासून शासन अधिसूचना क्रमांक 
7m एमटीए. १९९१/१२/परिवहन ३, दिनांक ३१ ऑगस्ट १९९१ मध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करीत आहे :-- 
सदर अधिसूचनेच्या परिशिष्टातील खंड (अ) मधील परिच्छेद क्रमांक ८ मधील मुद्दा क्रमांक 

(अ-अ) हा वगळण्यात यावा. 


(अ-अ) जेव्हा अनुयानाचा (ट्रेलर) उपयोग शेतीच्या कामासाठी केला जात असेल तेव्हा 
a 


(अ) अनुयानाचे (ट्रेलर) ओझ्यासहीत वजन ४५०० कि. ग्रॅमपेक्षा  . . रु. १,५०० 
अधिक असेल परंतु ७५०० कि. ग्रॅमपेक्षा अधिक नसेल असे 
अनुयान (ट्रेलर). 

(ब) ज्या अनुयानांचे (ट्रेलर) ओझ्यासहीत वजन ७५०० कि. ग्रॅमपेक्षा , . रु. ३,००० 
अधिक असेल असे अनुयान (ट्रेलर). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. कू. सगदेव, 
शासनाचे उप सचिव. 
HOME DEPARTMENT 
a Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 31st July 2004 


Bompay Motor Veutctes Tax Act, 1958, 


No. MTA. 10200/CR-12/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (/) of section 13 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(BOM. LXV. of 1958), and in supersession of the Government Notification, 
Home Department No. MTA. 10200/CR-12/TRA-3, dated the 23rd February 2001 
and Government Notification, Home Department No. MTA. 10200/CR-12/TRA-3, 
dated the 31st March 2001, the Government of Maharashtra hereby with effect 


from the Ist day of August 2004, amends the Government Notification No. MTA. 
1991/12/TRA-3, dated the 3ist August 1991 as follows namely :— 


२८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ९, २००४/भाद्र १८, शके ९९२६ [भाग चार-ब 
In the Schedule to the said Notification, in clause A, In paragraph VIII, the 
following entry at (aa) shall be-déleted namely :-- 
“(aa) When a Trailer is used for the agricultural purposes,— 
(i) Trailer exceeding 4,500 Kgs. but not exceeding’ Rs, 1,500 
7,500 Kgs. in weight, laden. 
(ii) Trailer—-exceeding 7,500 Kgs. in weight laden Rs. 3,000 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. K. SAGDEO, 
Deputy Secretary to Government. 


